महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपुर- ११२१/प्र.क्र.१३/सुधारणा- १८/सेवा-९ 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२१ 


दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


शासन अधिसूचना 


पहा : शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 


करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-१२१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दिनांक ३० 
जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या 
अधिसूचनेत खालील कार्यालयाचा समावेश करीत आहेत :- 


प्रशासकीय विभाग : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
पृष्ठ क्रमांक : पृक्र.३०२ वर ७. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, या 
कार्यालयाचा समावेश करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम विद्यमान वेतन संरचना सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील 
वेतनस्तर 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
ie ee सदस्य सचिव ३७४००-६७००० ८ (9०0 एस-२७ : ११८५००-२१४१०० 
२ सह संचालक १५६००-३९१०० (७६०० एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
३ | अतिरिक्‍त पोलीस अधीक्षक | १५६००-३९१०० ७६०० एस-२५ : ७८८००-२०९२०० 
४ वरिष्ठ संशोधन अधिकारी | १५६००-३९१०० ६६०० एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
षु पोलीस निरिक्षक ९३००-३४८०० ५००० एस-१८ : ४९१००-१५५८०० 
नि स्वीय सहाय्यक ९३००-३४८०० ४६०० एस-१६ : ४४९००-१४२४०० 
9 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
८ सहाय्यक लेखा अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
(म.वि. व ले.से.) 

९ संशोधन सहाय्यक ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४-३८६००-१२२८०० 
चिक कार्यालयीन अधीक्षक ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४-३८६००-१२२८०० 
eal सांख्यिकी अधिकारी ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४-३८६००-१२२८०० 
१२ सहाय्यक (विधि) ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४-३८६००-१२२८०० 
१३ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ९३००-३४८०० ४३०० एस-१४-३८६००-१२२८०० 
१४ वरिष्ठ सहाय्यक ५२००-२०२०० २४०० एस-८ : २५५००-८११०० 
१५ लिपिक टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
१६ बिल लिपिक ५२००-२०२०० १९०० एस-६ : १९९००-६३२०० 
१७ शिपाई ४४४०-७४४० १३०० एस-१ : १५०००-४७६०० 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपुर- ११२१/प्र.क्र.१३/सुधारणा- १८/सेवा-९ 


सदर शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून तिचा संकेतांक २०२१०७१२१५०९४४८१०५ असा आहे. ही अधिसूचना डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE = 


(इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 


79396 


१. राज्यपालांचे सचिव, 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मंत्री व राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
४. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 

६. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक (सर्व 

१५. निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


